संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय 
यांच्या अधिपत्याखालिळ सहसंचालक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, पुणे 
विभागातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील 
शिल्पनिदेशक यांच्या सन २०२२-२३ या 
वर्षाकरीताच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.- शिप्रका-२०२०/प्र.क्र.०६/व्यशि-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२३. 


वाचा:- समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक : २३.११.२०२२ 
शासन शुद्धीपत्रक :- 


शासन निर्णय दिनांक २३ नोव्हेंबर, 2022 मधील पृष्ठ क्र. ३ वरील परिच्छेद क्र. ३ मध्ये 

संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई तथा आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी सदर योजनेसाठी उपलब्ध होणारा निधी खर्च करण्याची दक्षता खाळील अटी व 
शतींच्या अधीन राहून घ्यावी. 

१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी प्रशिक्षणाबाबतच्या 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विहीत कालावधीत सादर करावे. 

२. वित्त व नियोजन विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सूचना, परिपत्रके, 
अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


ऐवजी 
सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, पुणे यांनी सदर योजनेसाठी 
उपलब्ध होणारा निधी खर्च करण्याची दक्षता खालील अटी व area अधीन राहून घ्यावी. 

१. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, पुणे यांनी 
प्रशिक्षणाबाबतच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालकामार्फत शासनास विहीत कालावधीत सादर 
करावे. 

२. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, पुणे यांनी वित्त व नियोजन 
विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सूचना, परिपत्रके, अटी व श्तींचे काटेकोर पालन 
करावे. 

३. सदरची रक्‍कम सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, पुणे या 
कार्यालयातील लेखाधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी यांना जिल्हा कोषागार कार्यालय, 
पुणे येथे देयके सादर करुन आहरित करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

असे वाचण्यात यावे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः शिप्रका-२०२०/प्र.क्र.०६/व्यशि-३ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०११८१२२०२८५२०३ असा आहे. सदर 
शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANGEETA AJIT 
SHINDE 


(संगीता Bre) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री, कौडल्य, रोजगार, उदयोजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 
. प्रधान सचिव, रोजगार, उदयोजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
३. सह सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
६. उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/पुणे/ 
नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
. सह/ उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय, मुंबई 
८. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
संचालनालयामार्फत 
९. प्राचार्य, शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्वी 
१०. निवडनस्ती. 


